अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
अहमदनगर यांचे अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, 
उर्ध्व Ta कालवा विभाग, संगमनेर व त्याअंतर्गत 3 
उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील दिनांक ०१/०३/२०१८ 
ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत -०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ मार्च, २०१८ 


वाचा :- 9) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत -०२१७/प्र.क्र. १०२/मोप्र-१, 
दिनांक २०.०२.२०१८ 
२) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. लाक्षेविप्रा/आ-२/मुदतवाढ/११४९/सन २०१८, दिनांक ०५.०३.२०१८. 
शासन निर्णय : 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर यांचे अधिपत्याखालील 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर व त्याअंतर्गत ३ उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र "ब” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या १५ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते 
३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, (योजनेत्तर) सर्वसाधारण, १९० सार्वजनीक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 
(०४) योजनेत्तर, (०४)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान, (४७०१ 
आय २०४) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र. आय ५-४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, (योजनांतर्गत), (८०) सर्वसाधारण- (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणूका (०२) योजनांतर्गत (०२)(०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भागभांडवली अंशदान, (४७०१ एच ८१९) (दत्तमत) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ०५/०३/२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०३२७१६२२१६८६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
DN: ent OF Mi 


laharashtra, ou=' 
nt, postalCode=400032, 


a, 
©9001 8bdc109ad48f37ca4a3b06b0 
7bff9b7cc525c4c213e75, 


Vijendra 
Prabhakar झं ९ 
Palwankar one 
(वि.प्रपपालवणकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह - 

१) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 
) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर. 
) कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर. 
) 
) 
) 


AD 


Cc ww 


अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (आ./प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मोप्र-१ (संग्रहार्थ). 


(> 
ae 


& 
9 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत- ०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१, दिनांक : २७ मार्च, २०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व wat कालवा विभाग, संगमनेर (घुलेवाडी) अंतर्गत नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/०३/२०१८ ते दिनांक : ३०/०९/२०१८ 


अ.क्र संवर्ग विभागीय मुळा पालखेड काऱ्यपी | एकूण 
कार्यालय | प्रकल्प कालवा प्रकल्प 
उपविभाग उपविभाग । उपविभाग 
क्र.३, | क्र.५, तळेगाव | क्र.१,संगमने 
संगमनेर दिघे र 
(घुलेवाडी) (घुलेवाडी) 
| a. २ 3 | 8 | षु ६ | ७ 
|. तै. "| कार्यकारी अभियंता 1१ 1 -__| a Pe 
2 | सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ शि | शि ण ४ 
/ उपविभागीय अभियंता / 
उपविभागीय अधिकारी 
३ | सहा.अभियंता श्रे-२/ ४ ४ ४ ४ १६ 
कनिष्ठ अभियंता/ शाखा 
अभियंता 
४ | स्थापत्य अभियांत्रिकी शं ४ ४ ४ १२ 
सहाय्यक 
५ ।लघुटंकलेखक १ |. - || - | - | १ 
६ । विभागीय लेखापाल a fee | 1 - | P= = 
७ | प्रथम लिपीक शिका po ae Po ae 
वरिष्ठ लिपीक षु १ १ १ ८ 
कनिष्ठ लिपीक ४ २ २ २ | qo ० 
| 90 ० | टंकलेखक ३ 1 ae 1१ ae & 
११ | भांडारपाल १ 1 - | 1 - | 1 - | i १. ,| 
१२ । आरेखक १ 1 -__| 1 - | 1 - | ॥ तो. 
१३ | सहाय्यक आरेखक शिका Po aa Po | ae 
१४ | सहा. भांडारपाल १ 1 - | 1 - | 1 - | शि 
१५ । आरेखक श्रेणी-३ Po 1 १__| 1१ १ ३ 
१६ | संगणक शिका Po aa Po 1 १__| 
१७ | वाहन चालक १ १ १ १ ४ 
१८ | नाईक १ Pee | Pe Po ae | 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१ 


१९ 


शिपाई 


पु 


११ | १ 


२० 


चौकीदार 


१ 


tof 


एकुण पदे 


३४ 


१८ 


१८ 


१८ 


८८ 


Vijendra 
Prabhakar 
Palwankar 


(वि.प्रपालवणकर) 


Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwankar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 


2.5.4.20=7cb5ce90d018bdc109ad48f37ca4a3b06b03 
47375607bff9b7cc525c4c213e75, 

serialNumber=1525bd95a04e2d242eaa74f8dbc215¢ 
a88aa7bfb907686a9a62b37f3a7 4eS5eba, cn=Vijendra 


Prabhakar Palwankar 


Date: 2018.03.27 16:25:03 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१ 
विवरणपत्र -ब 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत- ०३१८/प्र.क्र.१५६/मोप्र-१, दिनांक : २७ मार्च, २०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व प्रवरा कालवा विभाग, संगमनेर (घुलेवाडी) अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी दिनांक : ०१/०३/२०१८ ते दिनांक : ३०/०९/२०१८ 


अ.क्र. कर्मचाऱ्याचे नाव पदनाम । पदसंख्या | सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
| a 2 3 a 4 
| 9 | श्री.आण्णा सुखदेव मुंगसे मुकादम | 4 | 39/04/2024 
२ श्री.सोन्याबापू रतन जगताप चौकोदार ३१/०३/२०२० 
3 | श्री.सुधाकर दादा पलघडमल चौकीदार ३०/०६/२०२६ 
४ | श्री. रमेश नवनाथ दिघे चौकोदार ३ ३०/०६/२०२२ 
५ | att. बाळासाहेब रखमा वर्पे मजूर ३१/०५/२०२० 
६ | at. विजय वसंत सोनवणे मजूर ३१/०७/२०२० 
श्री. सोनू चिंधू खाडे मजूर ३१/०१/२०२३ 
श्री. Hepa येसू सगभोर मजूर ३०/०६/२०२५ 
श्री. राधू देवराम दिघे मजूर ३०/०६/२०२४ 
।_१०_ | श्री. भाऊ रामा भागीत मजूर ३०/०९/२०२१ 
शि १ | श्री. भाऊसाहेब आहिलाजी मजूर - 1, ३०/०९/२०२० 
विघवे 
१२ | श्री. निवृत्ती रामा भांगरे मजूर ३१/०५/२०२४ 
१३ | श्री.कडूबाळ विठ्ठल जांभूळकर मजूर ३१/०७/२०२१ 
१४ | श्री.दुंदा भागा खाडे मजूर ३१/०८/२०२० 
१५ | at. उत्तम Ban देखमुख मजूर ३१/०७/२०२२ 


रुपांतरीत अस्थायी अस्थापनेवरील एकूण पदे = 94 


Vijendra ei reno oe 
Prabhakar ean 
Palwankar rn वि : 
(वि.प्र.पालवणकर) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


